RNI No. MAHBIL / 2009/ 31732 
Reg. No. MCS/ 172/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

भाग चार - अ 


वर्ष २, अंक २७ ] 


[ पृष्ठे २ 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३-१९, २०१६ / आश्विन २१-२७ , 

[किंमत : रुपये ९.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
जी . टी . रुग्णालय आवार , १० वा मजला, नवीन मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ००१, दिनांक २० सप्टेंबर २०१६ 


अधिसूचना 
गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदानतंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध ) अधिनियम, १ ९९ ४. 

क्रमांक प्रचिनी. २०१२ / प्र.क्र . ७८ / कु.क. - गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदानतंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध ) अधिनियम, १ ९९ ४ (१ ९९ ४ 
चा ५७) ( यापुढे उक्त अधिनियम असे उल्लेखिलेला ) मधील कलम १७ च्या पोट- कलम ( २) आणि ( ३ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून, शासन अधिसूचना क्रमांक प्रचिनी. २०१२ / प्र.क्र . ७८ / कु.क . दिनांक १६ मार्च २०१६ मधील तक्त्यातील 
अ. क्र . १ मध्ये स्तंभ ( ४ ) मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे : 

तक्ता 


अ . क्र . 


स्तर 


कार्यक्षेत्र 


समुचित प्राधिकारी 

( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


जिल्हा 


जिल्हाधिकारी , 
जिल्हा शल्यचिकित्सक 


जिल्हा 
( महानगरपालिका वगळून ). 


उपरोक्त दिनांक १६ मार्च २०१६ चे अधिसूचना मध्ये तक्त्यातील अ.क्र . १ मध्ये स्तंभ ( ४ ) सोडून इतर कोणताही बदल नाही . 
या अधिसुचनेद्वारे नगरपालिका क्षेत्रासाठी जिल्हाधिकारी व जिल्हा शल्य चिकित्सक हे समुचित प्राधिकारी असतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यापाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ता . मा . कोळेकर , 
शासनाचे सह सचिव . 


( १) 


भाग चार - अ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३-१९ , २०१६/ आश्विन २१-२७ , शके १९ ३८ 


PUBLIC HEALTH DEPARTMENT 


G.T. Hospital, Complex Building , 10th Floor, 
Mantralaya , Mumbai 400 001, dated the 20th September 2016 


NOTIFICATION 


PRE -CONCEPTION AND PRE -NATAL DIAGNOSTIC TECHNIQUES (PROHIBITION OF SEX SELECTION ) ACT, 1994 . 

No. PRACHINI.2016 /CR -78 /FW.— In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) read 
with ( 3 ) of section 17 of the Pre -conception and Pre -natal Diagnostic Technique ( Prohibition of sex 
selection ) Act, 1994 (57 of 1994 ) (hereinafter referred to as “ the said Act” ) and of all other powers 
enabling it in that behalf , Government of Maharashtra has made following amendment in column 
( 4 ) of Sr. No. 1 in the Government Notifications , Public Health Department, bearing 
No. PRACHINI.2012 /C.R . 78/FW , dated the 16th March 2016 : 


2 


Table 


Sr. No. 


Level 


Allocated Area 


Appropriate Authority 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 


Collector , Civil Surgeon 


District 


Whole District 

(Excluding 
Municipal 
Corporation ). 


Except Sr. No. 1 , Column (4 ) in table of the Government Notification , dated 16th March 2016 , 
there is no other change in the said Notification . As per this notification Collector and Civil Surgeon 
will be Appropriate Authority for Municipal Council area . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


T. M. KOLEKAR , 
Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


